उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ यांच्या 
अधिपत्याखालील ३० खाटांच्या ग्रामीण 

रुग्णालयातील औषध निर्माण अधिका-यांच्या २३ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१३९ /आरोग्य ३(ओ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ११ एप्रिल,२०१८. 
वाचा :- 
9) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१२५/आरोग्य ३(आ), 
दि.१२.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (रुग्णालय-राज्यस्तर ),आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष ५/ टे-५अ/१८- 
१९/पुणे /अपदे/३३४९६-९७/१८, दि.३.३.२०१८ . 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ यांच्या 
अधिपत्याखालील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयातील औषध निर्माण अधिका-यांच्या २३ अस्थायी 
पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर २३ अस्थायी पदाना शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ सार्वजनिक आरोग्य, 
००१ संचालन व प्रशासन 
००१ (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे 
(२२१० ०४१३) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१३९/आरोग्य ३(अ) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१०१५४८१७५११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


P Digitally signed by Rajendra 
R a e n d r a Shamraoji Kaurte 
J DN: CN = Rajendra Shamraoji 
wn Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 
S h a mM rao} | O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health 
Department 


Kau rte Date: 2018.04.11 11:35:37 


+05'30' 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त,आरोग्यसेवा, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन,मुंबई 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे 

५. जिल्हा शल्य चिकित्सक,पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल,महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


oe GS & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील ३० खाटांच्या २३ ग्रामीण रुग्णालयातील २३ अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. पदनिर्मितीचा पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. | शासन निर्णय, संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
. औषध निर्माण अधिकारी ह ण 
क्रमांक व दिनांक क्रमांक व दिनांक 
(संस्था) 
Pi are निर्णय क्र. । ग्रामीण रुग्णालय, घोडेगांव शि ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० | सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
पदीन २०१३/ नाचत शासन निर्णय क्र.अस्थायी 
२ रे ग्रामीण रुग्णालय, चांडोली a 4200-20200 ग्रेड पे २८०० २२१०- वैद्यकीय सेवा व 
प्र.क्र.१४१/ २०१७/प्र.क्र.१२५/ आरोग्य- 
सण ता <= = निक आरोग्य 
३ | आरोग्य ३, ग्रामीण , चाकण शि ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० | ३अ, दि.१२.२.२०१८ 
षु $ सार्वजनिक = आरोग्य सेवा 

४ । दि-१३.५.२०१४ (ग्रामीण रुग्णालय, जुन्नर व्यि ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० ०६- सार्वजनिक आरोग्य सेवा 

प ग्रामीण रुग्णालय, जेजूरी 1“). ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० pare Seles) 02028) 

g ग्रामीण रुग्णालय, नारायणगांव a 4200-20200 ग्रेड पे २८०० 009 (०८) - प्राथमिक आरोग्य 

aaa = ग्रामीण रुग्णालयाइतका 
७ ग्रामीण रुग्णालय, यवत Le 4200-20200 ग्रेड पे २८०० 
: दर्जा वाढविणे 
८ ग्रामीण रुग्णालय, रुई [= 4200-20200 ग्रेड पे २८०० 
(२२१० ०४१२) 

९ ग्रामीण रुग्णालय, सासवड शि ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 

fea ग्रामीण रुग्णालय, अक्कलकोट हिं ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 

व्हि ग्रामीण रुग्णालय, कुडूवाडी Ce] 4200-20200 YS पे २८०० 

१२ ग्रामीण रुग्णालय, नातेपुते el 4200-20200 YS पे २८०० 


१३ 


ग्रामीण रुग्णालय, 


बार्शी 


५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 


१8 


१५ 


१६ 


१७ 


4¢ 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 


२२ 


ग्रामीण रुग्णालय, मंगळवेढा ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
ग्रामीण रुग्णालय, मंद्रुप ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
ग्रामीण रुग्णालय, माढा ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
ग्रामीण रुग्णालय, माळशिरस ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
ग्रामीण रुग्णालय, मोहोळ ५२००-२०२०० ग्रेडपे २८०० 
ग्रामीण रुग्णालय, वडाळा ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
ग्रामीण रुग्णालय, सांगोला ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
ग्रामीण रुग्णालय, पाटण ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
ग्रामीण रुग्णालय, वडूज ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
ग्रामीण रुग्णालय, वाई ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 


एकूण 


